सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
कन्नमवारनगर, विक्रोळी, मुंबई येथे 
न्यायालयीन इमारत (बेसमेंट -- तळ / 
स्टील्ट -- १२) (१२ कोर्ट हॉल) 
बांधकामाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. सीसीबी-११२२/प्र.क्र.६१/का-१३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ जानेवारी, २०२४ 


१) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र. सीसीबी-११०९/८८८/प्र.क्र.१८०/का-१३, 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१२. 

२) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र. सीसीबी-१११३/११६०/प्र.क्र.२१४/का-१३, 
दिनांक २२ मे, २०१५. 

३) मा.प्रबंधक (निरिक्षणे-२), मा. उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई यांचे क्र.बी(डब्ल्यू) 
६०४९/१९८५(३७/६९०/९४०६, दिनाक १६ मार्च, २०२२. 


प्रस्तावना :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ शासन निर्णयान्वये, कन्नमवारनगर, विक्रोळी, मुंबई येथे 
न्यायाळयीन इमारत (बेसमेंट + तळ / स्टील्ट + १२ मजले) १२ कोर्ट हॉल रु.८,००,९२,४००/- 
इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. तद्नंतर, सदर प्रस्ताव दिनांक १३ मार्च, 
२०१५ रोजी मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सचिव समितीच्या बैठकीत सादर केला 
असता, कामाच्या व्याप्तीत झालेली वाढ लक्षात घेता, जुनी प्रशासकीय मान्यता रद्द करून नव्याने 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात यावी, असा निर्णय घेण्यात आला त्यानुसार संदर्भाधीन क्र. २ येथील 
शासन निर्णयाअन्वये रु.४३,५०,९७,६६६/- इतक्या किंमतीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आळी 
आहे. तदनंतर मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. ३ येथील पत्रान्वये 
कन्नमवारनगर, विक्रोळी, मुंबई येथे न्यायालयीन इमारत (बेसमेंट + तळ / स्टील्ट + १२) (१२ कोर्ट 
हॉल) बांधकामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात 
आला आहे. सदरहू प्रस्तावास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-११२२/प्र.क्र.६१/का-१३ 


शासन निर्णय :- 


कन्नमवारनगर, विक्रोळी, मुंबई येथे न्यायालयीन इमारत (बेसमेंट + तळ / स्टील्ट + १२) 


(१२ कोर्ट हॉल) बांधण्याबाबतच्या रु.१२२.२९ कोटी (रुपये एकडो बावीस कोटी एकोणतीस लक्ष 


फक्त) इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास (खाली नमूद केलेल्या विगतवारीनुसार) या शासन 


निर्णयाद्वारे सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | तपशील रक्‍कम रुपयात 
आवड्यक खर्च 
गि . | मुख्य न्यायालयीन इमारत बांधकाम खर्च ४३,१६,३७,३३८/- 
(१ वाहनतळ + तळमजला + १२ मजले) 
२. | पाण्याची टाकी व पंप हाऊस २,४८,५२,३२०/- 
३. | संरक्षक भिंत व प्रवेशद्वार ४३,००,०००/- 
४. | फनिचर ११,१२,९०,५९१/- 
५. | पझल पार्कींग / रोबोटीक पार्कींग २,९७,००,०००/- 
६. | Ter वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती ४८,९७,२००/- 
७. | स्थापत्य सेवा (पार्कींग) १,००,००,०००/- 
८. | सुगम्य भारत १,१४,१७,२०१/- 
९. | ब्लेझिंग काम २,७४,७७,१५७/- 
| १०. | ORGS फी व इतर सल्लागार फो २५,८०,११२/- 
।_११. | बृहन्मुंबई महानगर पालीका पाणीपुरवठा ३,८८,४७,३६०/- 
१२ | बृहन्मुंबई महानगर पालीका मुंबई, HCA फो ८६,३२,७४७/- 
१३. | अग्नीशमन यंत्रणा परवानगी ३,६०,९५६/- 
१४. | उपवन उद्याने परवानगी ४२,९००/- 
१५. । बृहन्मुंबई महानगर पाळीका चार्जस मलःनिस्सारण ७,१२,२७०/- 
(नियमाप्रमाणे) 
१६. | भूविकास व डेब्रिज वाहतूक १०,४९,९९३/- 
१७. | प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागार (3.92 %) २,४३,८७,२७१/- 
१८. | विद्यू्तीकरण २६,५४,५८,४८५/- 
१९. । विमा (१%) ६५,५५,७१८/- 
२०. | भाववाढ (१०%) 544,409, 92 9/- 
२१. | आकस्मीत खर्च (8 %) ३,६०,५४,६६८/- 
२२. | वस्तू व सेवा (१८%) ११,७०,९९,८४३/- 
एकूण १,२२,२९,११,३११ 
म्हणजेच एकूण रू. १२२.२९ कोटी 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-११२२/प्र.क्र.६१/का-१३ 


2. 


ही सुधारित प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 


१) बांधकाम सुरु करण्यापूर्वी नमूना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविश्ारदांकडून मंजूरी घेवूनच सुरु करावे. 


२) सदरचे अंदाजपत्रक हे नमूना अंदाजपत्रक असल्याने या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता देत असताना मा. मुख्य महानगर दंडाधीकारी, 
मुंबई यांच्या सहमतीने तरतूदी अंतीम करण्यात याव्यात. 


३) नियोजित जागा उपभोक्त विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर 
कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


४) सदर कामाची निविदा काढताना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व 
कामांसाठी एकत्र एकच निविदा काढण्यात यावी. 


५) काम सुरू करण्यापुर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात 
यावी. 


६) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय, क्र.इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र.१७७/ 
तां.क.१, दिनांक Io जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


७ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्र. बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/ इमारती-२, 
दिनांक ७ जुले, २०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


८) सदर काम सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या किंमतीत पूर्ण करण्यात यावे. 


९) अंदाजपत्रकीय कामात बदल HS aa. 


qo) सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंता यांनी तोंडी दिलेल्या सूचनांच्या आधारावर 
कामाच्या व्याप्तीत बदल किंवा नवीन कामे समाविष्ट करु नयेत. 


११) नवीन कामांचा Vardar करावयाचा झाल्यास किंवा व्याप्तीत बदल करावयाचा 
झाल्यास याबाबत लेखी आदेश प्राप्त करुन विहित मुदतीत व पध्दतीने सदर कामांना 
मंजूरी घेण्याची कार्यवाही करावी. अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित 
करण्यात येईल. 


१२) योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, सीव्हीसी तत्वे, 
वित्तीय मर्यादा, विहित निविदा कार्यपध्दती अनुसरण्यात यावी. 


१३) आवश्यकतेनुसार राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने प्रकल्पाच्या व कामाच्या अनुषंगाने 
दिलेल्या निर्देश्ांचे व त्रुटींची पूर्तता करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाची असेल. 


१४) सदर सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेतील तांत्रिक बाबी निविदा विषयक क्षेत्रिय निर्णय 


किंवा अनियमितता यास मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही. अशा प्रकरणाची 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-११२२/प्र.क्र.६१/का-१३ 


तपासणी त्यावेळेच्या प्रचलित शासन निर्णयानुसार करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाची असेल. 


३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च उपरोक्त कामासाठी "मागणी क्र. एच-८, ४०५९, सार्वजनिक 


बांधकामावरील भांडवली खर्च-०१, कार्यालयीन इमारती-०५१, बांधकाम-कार्यक्रमांतर्गत-(०2) 


न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत योजना-राज्य हिस्सा), (०३) (०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम), ५३ - मोठी 


बांधकामे (४०५९ ०६७२) व (२१ न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत योजना-केंद्र हिस्सा) (२१)(०१) मोठी 


बांधकामे (कार्यक्रम), ५३ - मोठी बांधकामे (४०५९ १२२२)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 


यावा. मात्र अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


8, हे areal सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र. 19§/2023/ इमा-२, 


दिनांक २० जून, २०२३, नियोजन विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.२५७/१४४३, दिनांक १४ ऑगस्ट, 


२०२३, आणि मा.उपमुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखालील व्यय अग्रक्रम समितीच्या दिनांक २८ 


नोव्हेंबर, २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार आणि वित्त विभाग, शासन 


निर्णय, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२ दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या 


परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक 


१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अनुसार प्रशासकीय 


विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात 
येत आहेत. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेत 


स्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४० 9049232990892 


असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


S Digitally signed by VILAS VASANT GAIKWAD 
V | LAS VASA N T DN: CN = VILAS VASANT GAIKWAD, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = LAW AND JUDICIARY 
GAIKWAD या 


Date: 2024.01.05 12:33:12 +05'30' 


(विलास वसंत गायकवाड) 
विधि सल्लागार -नि- सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-११२२/प्र.क्र.६१/का-१३ 


AD 


मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
मा.महाप्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, 
मा.प्रबंधक, निरिक्षणे-२, बी (डब्ल्यू) शाखा, मा.उच्च न्यायालय, अपिल झाखा, मुंबई, 
मा. मुख्य महानगर दंडाधीकारी, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-एक/दोन, मुंबई व नागपूर, 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई. 
अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई. 
कार्यकारी अभियंता, एकात्मिकृत घटक (सा.बां) विभाग, मुंबई. (मूळ अंदाजपत्रक व 
आराखडे यांच्यासह) 
१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई. 
११) कक्ष अधिकारी (इमा-२),सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१२) कक्ष अधिकारी (व्यय-५), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२, 
१३) कक्ष अधिकारी (का-१४४३), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
) 
) 
) 


Cc AN 


o~ 


4 


£33) 


S 


(३ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


vo 


98) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032, 
१५)कक्ष अधिकारी, का. ११ व १२, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१६) निवड नस्ती/संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ५ पैकी षु 


